महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत 
विभागाच्या नियंत्रणाखाळीलळ शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय / दंत महाविद्यालय व संलग्नित 
रूग्णालयात विमा माध्यमातून जमा होणाऱ्या 
निधीसाठी महसूली  जमेचे TT 
उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी' द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २१९ /प्रशासन-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १० मार्च, २०२१ 


संदर्भ:- 
१) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. वैशिवि-२०१७/प्र.क्र. 
२८२/प्रशा-२, दि. २१.०९.२०१८. 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्र. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. वैशिवि- 
२०१७/प्र.क्र. २८२/प्रशा-२, दि. १९.०८.२०१९. 
3) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/आय- 
२/मज्योफुजआयो/नविन लेखाशीर्ष/१०८०७/१९, दि. १२.०७.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


महात्मा ज्योतिबा फुळे जन आरोग्य योजनेंतर्गत विभागाच्या नियंत्रणाखाळील शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय / दंत महाविद्यालय व संलग्नित रूग्णालयात विमा माध्यमातून जमा होणाऱ्या 
निधीचा विनियोग करण्याबाबतची कार्यपध्दती दि. २१.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विषद 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार विमा कंपनीकडून विभागाच्या नियंत्रणाखालील संस्थांना संबंधित 
आर्थिक वर्षात प्राप्त होणाऱ्या एकूण विमा रक्‍कम / निधीपैकी २५ टक्के निधी प्रतिवर्षी शासनास समर्पित 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने महसुली जमेचे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महात्मा ज्योतिबा फुळे जन आरोग्य योजनेंतर्गत विभागाच्या नियंत्रणाखाळील शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय / दंत महाविद्यालय व संलग्नित रूग्णालयात विमा माध्यमातून जमा 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२०/प्र. क्र. २१९ /प्रशासन-२ 


होणारा २५ टक्के निधी शासन जमा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे महसुली जमेचे लेखाशीर्ष 
उघडण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


मराठी English 

मुख्य ०२१० वैद्यकीय सेवा व Major Head ०२१० Medical and Public 
लळेखाशीर्ष सार्वजनिक आरोग्य Health 
उप मुख्य | ०४ सार्वजनिक आरोग्य | 509. Major | ०४ Public Health 
लेखाशीर्ष Head 
गौण ठीर्ष ८०० इतर जमा रकमा Minor Head ८०० Other Receipts 
गट ay (09) इतर जमा रकमा Group Head (09) Other Receipts 
उप गट | (09/00) | आरोग्य योजनेतर्गत | Sub —- Group | (०१(०७) | Receipts under 
शीर्ष विमा कंपन्यांकडून Head Arogya Yojana from 

We होणाऱ्या जमा Insurance Companies 

रकमा 

सांकेतांक - ०२१००७१४ CRC - 029001998 


२. सदर झासन निर्णय प्रधान महालेखापाल कार्यालयाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र सं. ख वि/चा- 
१/वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यु ओ आर/-२५/२०२०-२१/१८६, दि. ०४.१२.२०२०, व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ९/अर्थ-९/२०२१, दि. १५.०२.२०२१ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०३०८१७३१०६३३१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Swati Suresh & 
Lohar se eum 
(स्वाती लोहार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


॥ 1311335013, ou=Medical Education 
IC 


nt Of yi 
it, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
62ec7b0737903 120dfa387867f017650e28 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राज भवन, वाळकेश्वर मार्ग, 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२०/प्र. क्र. २१९ /प्रशासन-२ 


मलबार हिल, मुंबई - ४०० ०३५. 

२. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानपरिषद मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

५. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

६. मा.मंत्री (वै.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
७. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई - ४०० ०२१. 
८. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधान भवन, मुंबई - ४०० ०२१. 
९. मा.राज्यमंत्री (वै.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१०.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

११. अपर मुख्य सचिव , वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.संचालक,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन,मुंबई 
१५.संचाळक, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
१६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
१७. सर्व अधिष्ठाता / अधीक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय 
१८. लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाकार्यालय, मुंबई. 
१९. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२०. सह सचिव/ उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (सवी,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग, मुंबई. 

२१. निवडनस्ती / प्रशा-२ 


Cc 
ae 


